सातारा जिल्हा नियोजन समितीवर 


नामनिर्देशित सदस्य नियुक्तीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१७/प्र.क्र. १४९ /का-१४८१ अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ डिसेंबर, २०१८ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) शासन निर्णय,क्र.डिएपी १०१६/प्र.क्र.३८/का.१४८१,दि.११ मे,२०१६ 
४ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा यांचे पत्र 
क्र.जिनिसवायो/अझास/२०१८-१९/का.१/१५८८,दि. ११/०५/२०१८. 
शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (3) (चार)(फ) येथीळ तरतूदीनुसार संदर्भाकित शासन निर्णय क्र.डिएपी 
१०१६/प्र.क्र.३८/का.१४८१,दि.११ मे,२०१६ अन्वये ११ विशेष निमंत्रितांची सातारा जिल्हा नियोजन 
समितीवर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्यापैकी श्री.शेखर गोरे यांच्याऐवजी खाली दर्शविल्या प्रमाणे 
जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी 
असलेल्या श्री. काशिनाथ wad यांची “विशेष निमंत्रित ” म्हणून सातारा जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन 
समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 


fa श्री. काशिनाथ साधू शोवते मु.पो. जावळी, ता.फलटण, जि.सातारा 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व 


संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 


३. जिल्हा नियोजन समिती सातारा या समितीवर, वर नमुद “विशेष निमंत्रित” यांच्या नियुक्‍ती 
शासनाचे पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा त्यांची नियुक्‍ती रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत 
अबाधित राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१७/प्र.क्र. १४९ /का-१४८१ अ, 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१९१२४२२०७७१६ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


ढ Digitally signed by Asmita Prakash Gawade 

AS aa) | ta p fa ka ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Depart ICode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20: 


1b 3597 ef287d5bce1a7470bc5 1998c83f335a43020 


eb04618a70b0c3a, 

2.5.4.45=03210093254807F75DAE25044CA08368398D472EB2C8EE 
a Wa e B5FE6CF53D81F22BFE3FBOD9, cn=Asmita Prakash Gawade 

Date: 2018.12.19 12:52:12 +05'30' 


(अस्मिता गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
ँ मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 


प. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय. 

र विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग,पुणे. 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 
qo. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग,पुणे. 
११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी सातारा 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
१४.  निवडनस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


